जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता 
(यांत्रिकी) या संवर्गाची ०१.०१.२०२४ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतायादी. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मुअज्ये १३२४/(प्र.क्र.३६/२०२४)/आ(वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २६.०६.२०२४ 
वाचा - 
१.सामान्य प्रशासन विभाग,अधिसूचना क्रमांक: एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा,दि.२१.०६.२०२१. 
२.जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक: मुअज्ये १३२३/(प्र.क्र.२२८/२०२३)/आ(वर्ग-१, 
दि.०७.११.२०२३ 


शासन परिपत्रक:- 
जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० ते दि.०१.०१.२०२३ रोजीची 


तात्पुरती ज्येष्ठतायादी संदर्भाधीन क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 

२. आता जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतायादी सामान्य प्रशासन विभागाने निश्चित केलेल्या संदर्भ क्र.१ येथील अधिसूचनेतील धोरणानुसार सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

३. या सवंर्गाची दि.०१.०१.२०२० ते दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची, मागासवर्गीयांना 
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या 
न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द 
करण्यात आली होती. त्याप्रमाणेच मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता 
यादी देखील मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या 
अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ 
नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. 

8. सदर ज्येष्ठता यादीबाबत काही त्रुटी /आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 


१५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात आवऱ्यक त्या कागदपत्रांसह विहित मार्गाने निदर्शनास आणाव्यात. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मुअज्ये १३२४/(प्र.क्र.३६/२०२४)/आ(वर्ग-१) 


प. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०६२८१४४७३६०८२७ असा आहे. 


तसेच सदरचे शासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेले असून डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


0 Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 
RAKHI SACHIN ०0, 


वरी ताच्या CHAVAN cee 


(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव, (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि/ सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राद्वारे. 

मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

महासंचालक/ सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

संबंधित अधिकारी. 

कार्यासन आ(वर्ग-१) संग्रहार्थ. 


a so ह 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मुअज्ये १३२४/(प्र.क्र.३६/२०२४)/आ(वर्ग-१) 


परिशिष्ट-अ 


शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक: मुअज्ये १३२४/(प्र.क्र.३६/२०२४)/आ(वर्ग-१), दि.२६.०६.२०२४ चे परिशिष्ट 
दि.०१.०१.२०२४ रोजीची मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी. 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिका-याचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक मुख्य अभियंता | नियुक्तीचा ज्येष्ठतेचा शैक्षणिक सेवा निवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक (सर्वश्री.) (या) संवर्गातील मार्ग दिनांक/मानीव अर्हता दिनांक 
पदोन्नतीच्या दिनांक 
आदेशाचा 
दिनांक 
Poa | २ ३ | 8 | 4 & | 8 | ८ | 9 | 8 Pa 
शि | श्री.मेलिद सदाशिव । अ.जा. ०५.०५.१९६६ २४.०७.२०२० पदोन्नती २८.०७.२०२० बी.ई.(यां) ३१.०५.२०२४ । सेवानिवृत्त 
जिवणे 


RAKHI SACHIN 


CHAVAN 


Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 
DN: CN = RAKHI SACHIN CHAVAN, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 

Date: 2024.06.28 15:02:06 +05'30' 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


